वर्धा-यवतमाळ-नांदेड या नवीन 
रेल्वे मार्गाकरीता रु.३८.१० कोटी 
निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र.आरएलवाय-१०२०/प्र.क्र.९२/परिवहन-५ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- १२ फेब्रुवारी, २०२१ 


वाचा : १) गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. आरएलवाय-०९०९/१०५८/प्र.क्र.२१३/परि.५, 
दिनांक : १९ फेब्रुवारी, २०१०. 
२) गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. आरएलवाय-२०१५/प्र.क्र.१९/भाग-१/रेल्वे कक्ष, 
दिनांक : १४ जुळे, २०१५ 
३) गृह विभाग, शासन निर्णय दिनांक ३०.०३.२०१३, १९.०३.२०१४, ३१.०३.२०१५, 
२४.०६.२०१६, ०६.१०.२०१६, १५.०३.२०१७, २२.०३.२०१७, १०.०८.२०१८, 
१९.०१.२०१९ व १३.०२.२०१९. 
४) गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. आरएळवाय-१०२०/प्र.क्र.९२/परिवहन-५, 
दिनांक १६ डिसेंबर,२०२०. 
५) मुख्य अभियंता (बांधकाम), मध्य रेल्वे मुंबई यांचे दिनांक ०२.०९.२०२० व 
महाव्यवस्थापक, मध्य रेल्वे मुंबई यांचे दिनांक ३०.१२.२०२० रोजीचे पत्र. 
प्रस्तावना : 
वर्धा-यवतमाळ-नांदेड या नवीन रेल्वेमार्गाकरीता रू.२५०१.०५ कोटी एवढा खर्च अंदाजित 
असून उक्त खर्चापैकी रू.१०००.४२ कोटी एवढा Yo Cah हिस्सा राज्य शासनाकडून केंद्रीय रेल्वे 
बोर्डास उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. या प्रकल्पाकरिता केंद्र शासनाने 
दिनांक ३१.०३.२०२० पर्यंत रु.८१५.३२ कोटी रक्‍कम खर्च केली असून सन २०२०-२१ या वर्षासाठी 
रु.१९०.०० कोटीची तरतूद केली असल्याने रेल्वेने राज्य हिवड्याची रु.२१५.१० कोटी रक्‍कम अदा 
करण्याबाबत संदर्भ क्र.५ येथील पत्रान्वये कळविळे आहे. सदर प्रकल्पामधील ४०% हिऱ्ड्यानुसार या 
रेल्वे मार्गाकरिता राज्य शासनाने दिनांक ३१.०३.२०२० अखेरपर्यंत संदर्भ H.3 येथे नमूद केलेल्या 
शासन निर्णयान्वये रु.४५५.११ कोटी इतका निधी उपलब्ध करून fear असून संदर्भ क्र. ४ येथील 
शासन निर्णयान्वये रु.२५.९२ कोटी निधी उपलब्ध करून दिला आहे. सन २०२०-२१ करिता 
अर्थसंकल्पित झालेल्या निधीपैकी या प्रकल्पाकरिता रेल्वेने मागणी केलेल्या रक्‍कमेपैकी आणखी 
रु.३८.१० कोटी निधी रेल्वेस वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 

वित्तीय सल्लागार व मुख्य लेखाधिकारी (Financial Adviser and Chief Accounts Officer 
(Construction) Mumbai CST), मध्य रेल्वे, छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, मुंबई-४०० 009 
यांना प्रस्तावनेत नमूद प्रयोजनासाठी रु.३८.१० (रुपये अडतीस कोटी दहा लक्ष फक्त) इतकी रक्‍कम 
वितरीत करण्यास राज्य शासन या निर्णयाव्दारे मंजूरी देत आहे. 


प्रत, 


शासन निर्णय क्रमांकः आरएलवाय-१०२०/प्र.क्र.९२२/परिवहन-५ 


२. शासनाने उप सचिव/सह सचिव (अर्थसंकल्प), गृह विभाग यांना नियंत्रण अधिकारी व अवर 
सचिव, रोख शाखा, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ यांना आहरण व संवितरण अधिकारी 
म्हणून घोषित केळे असून या शासन निर्णयाव्दारे त्यांना सदर रक्‍कम प्रदान करण्यास प्राधिकृत 
करण्यात येत आहे. 


३. यासाठी येणारा खर्च सन २०२०-२१ या वर्षात मागणी क्र.बी-७, ३००१ भारतीय रेल्वे धोरण 
निश्चिती, संचाळन, संशोधन व इतर संकीर्ण संघटना, 00, ८००-इतर खर्च, (00), (00) (०२)-रेल्वे 
प्रकल्पामध्ये राज्य शासनाचा सहभाग (३००१ ००५४), ३२-अंशदाने या लेखाशिर्षाखाली खर्ची 
टाकण्यात यावा व तो मंजूर असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. महाराष्ट्र शासन, वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दिनांक 
१६ एप्रिल, २०२० सोबतच्या परिशिष्टातील अनुक्रमांक ९ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे सदर देयकांन्वये 
आहरीत करण्यात येणा-या रक्कमेचे स्वरुप “अंडशादाने” या तपशीलवार शिर्षाखाली येते. त्यानुसार 
तपासणी करावयाच्या सुचीत नमूद केलेल्या सर्व अटी व शर्तीचे तसेच उक्त परिपत्रकाच्या परिच्छेद 
४ ते १३ मधील अटी व arta पालन करण्यात आले आहे. 


५. प्रमाणित करण्यात येते की, शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ- 
३, दिनांक १६ एप्रिल, २०२० सोबतच्या परिशिष्टातील अनुक्रमांक ९ मधील क्रमांक १ ते १० मधील 
अटींची पूर्तता होत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय, नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१०/१४६१, दिनांक 
२२.०१.२०२१ व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.८०/२०२१/व्यय-८, दिनांक ०४.०२.२०२० 
अन्वये देण्यात आलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


9. सदर Tea निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०२१२१५०२१८११२९ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Jaysen Jayprakash ८: 
Ingole 


( जयसेन जयप्रकाडा इंगोले ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१) महालेखापाल, १ व २ (लेखापरिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई /नागपूर 
2) सचिव, केंद्रीय रेल्वे बोर्ड, रेल्वे मंत्रालय, Yo भवन, नवी दिल्ली. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आरएलवाय-१०२०/प्र.क्र.९२२/परिवहन-५ 


महाव्यवस्थापक, मध्य रेल्वे, मुंबई / दक्षिण मध्य रेल्वे, सिकंदराबाद. 

वित्तीय सल्लागार व मुख्य लेखा अधिकारी, छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, मुंबई. 

मुख्य अभियंता (बांधकाम), उत्तर मध्य रेल्वे, छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, मुंबई. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

बीयुडी-१, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९) वित्त विभाग (व्यय-८/बीयुडी-११), मंत्रालय, मुंबई. 
१०) नियोजन विभाग, कार्यासन १४६१, मंत्रालय, मुंबई. 

११) रोख शाखा, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना विनंती करण्यात येते की, सदर रक्कमेचा धनादेश 
Financial Adviser and Chief Accounts Officer (Construction), Mumbai CSMT 
यांच्या नावाने काढण्यात यावा. 

१२) निवड नस्ती, परिवहन-५ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


